सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ थे, राजपत्र क्र . २३ ] गुरुवार ते बुधवार , जून ७-१३ , २०१८ : ज्येष्ठ १७-२३ , शके १९४० 


[ पृष्ठे - १८ , किंमत : ०. ०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 


ते 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार -अ , चार -ब व ९४१ 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ९५० 
असलेले नियम व आदेश . 

९५० 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

९५८ 


भाग एक- अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठ 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai 400 032 . 

__ Dated : 18ths May, 2018 
TheMaharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 : 

No. TPS - 3015 /827/CR -17/ 2018/UD -30 :- Whereas,the 
Revised Development Plan of Jalna Town Dist -- Jalna has 
been partly sanctioned by the Government under section 31 
of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred 
to as "the said Act ) vide Notification No.TPS 2912 /1091/ 
CR181/2012 /UD -30, dated 2nd April, 2013 and has come 
into force with effect from the 3rd October , 2013 and whereas 
the modifications of substantial nature , pertaining to the 
Excluded part of the Draft Revised Development Plan have 


also been sanctioned vide Notification No. TPS -2914 /5563/ 
CR - 201/2014 /UD - 30 , dt. 24th September, 2015 (hereinafter 
referred to as “ the said Development Plan ” ) 

And whereas in the said Development Plan on land bear 
ing Survey Nos. 317 , 153 and 279 reservations “ Site No. 10 
Play Ground” (1.37 Ha.),“ Site No. 167 - High School & Play 
Ground ” (0 .79 Ha.) and “ Site No. 240 - Play Ground " 
( 1.76 Ha.) are shown respectively. (hereinafter referred to as 
“ the said reservations” ) ofMouze Jalna, Tq . Dist. Jalna. 

And whereas , the Jalna Muncipal Council , after follow 
ing Procedure stipulated under section 37 (1 ) of the said Act, 
has submitted to the Government for its sanction , a proposal 
for Deletinon of the said reservations and land so released to 
be included in residential zone . (hereinafter referred to as “ the 
proposed Modification ” ) 


औ . भाग १ - २३ 


९४१ 


९४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ७- १३ , २०१८ : ज्येष्ठ १७- २३ , शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


_ And whereas, after making necessary enquiries and 
consulting the Director of Town Planning,Maharashtra State , 
as the necessary lagal formalities stipulated under section 37 ( 1) 
of the said Act have notbeen completed theGovernment is of 
opinion that the Proposed Modification in the said Develop 
ment Plan should be rejected ; 

Now ,therefore, in exercise ofthe powers conferred upon 
it under sub -section (2 ) of section 37 of the said Act, the 
Government of Maharashtra hereby refuses to accord 
sanction to the said modification proposal. 

___ 02. This Notification shall be available for public 
inspection in the office of the Chief Officer, Jalna Municipal 
Council, Jalna during office hours on all working days for a 
period of one month . 

This Notification shall also be published on the Govt. 
website www. maharashtra. gov.in. ( कायदे व नियम ) 
By Order and in the nameof the Governor of Maharashtra, 

M .M .PATIL , 
Under secretary to Government. 


फेरबदल असे संबोधले आहे ) शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर 
रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त फेरबदल 
प्रस्तावाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण झालेली नसल्याने उक्त फेरबदल 
प्रस्ताव नामंजुर करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोटकलम ( २ ) 
अन्वये व त्याअनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त 
__ विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजुर करण्यात येत आहे 

२ . प्रस्तुत अधिसुचनेची प्रत मुख्याधिकारी, नगर परिषद जालना , 
जि . जालना, यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील; 

सदरची अधिसुचना महाराष्ट्र शासनाच्या ( कायदे व नियम ) या 
संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल . 


म . मो . पाटील , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : १८ मे , २०१८ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 

शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस - ३०१५/८२७/प्र.क्र .१७/ २०१८ /नवि- ३० : 
ज्याअर्थी, जालना शहराची सुधारित विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र .३७ ) ( यापुढे उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे ) चे कलम 
३१( १ ) अन्वये , नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र .टिपीएस – २९१२/ 
१०९१/ प्र. क्र .१८१/ २०१२ / नवि - ३० , दि . २ एप्रिल , २०१३ अन्वये भागशः 
मंजुर केली असून ती दिनांक ३ ऑक्टोबर , २०१३ पासून अंमलात आली 
आहे. तसेच पुनर्प्रसिध्द भागाची विकास योजना शासन नगर विकास 
विभागाची अधिसुचना क्र . टिपीएस २९१४/ ५५६३/ प्र. क्र . २०१/ २०१४/ नवि 
३० , दि . २४ सप्टेंबर , २०१५ अन्वये मंजुर झालेली आहे . (यापुढे उक्त 
विकास योजना, असे संबोधले आहे ); 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ .जालना ता . जालना 
जि . जालना येथील स . नं .३१७, स.नं . १५३ व स.नं .२७९ मध्ये अनुक्रमे 
आ . क्र . १० - खेळाचे मैदान ( क्षेत्र १.३७ हे .), आ . क्र .१६७- माध्यमिक शाळा व 
खेळाचे मैदान , ( क्षेत्र ०. ७९ हे .) व आ .क्र . २४० - खेळाचे मैदान ( क्षेत्र १. ७६ 
हे .) ही आरक्षणे ( यापुढे उक्त आरक्षणे असे संबोधले आहे ) दर्शविलेली 
आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, जालना नगर परिषदेने उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३७( १ ) अन्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षणे वगळून रहिवास 
विभागात समाविष्ट करण्याबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव ( यापुढे प्रस्तावित 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya,Mumbai 400 032 . 

Dated : 28th February, 2018 
The Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 : 

___ No. TPS-2916/105/CR- 4/2018/ UD -30 :- Whereas, the 
Development Plan of Ambad Revised has been sanctioned 
by the Government vide Notification No. TPS 2916/1530/CR 
379 /2013 /UD - 30 , dated 22nd July, 2013 and has come into 
force with effect from the 2nd April, 2014 also , the Develop 
ment Plan of Excluded part has been sanctioned Dated 24th 
September, 2015 (hereinafter referred to as “ the said 
Development Plan ” ); 

And whereas, in the said Development Plan , the land 
bearing Survey No. 82 of Mouje Ambad , admeasuring 1000 
sq.m . (hereinafter referred to as “ the said land ” ) is included 
in “ Site No. 69 -Garden ” (hereinafter referred to as “ the said 
Reservation” ) ; 

And whereas, the Ambad Muncipal Council, after 
following the formalities stipulated u / s 37 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(Maharashtra Act.No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred 
to as “ the said Act” ) has submitted to the Government for its 
sanction a proposal for modification of the said Development 
Plan , so as to delete the land bering Survey No. 82 , admea 
suring 100 Sq . m fromthe said Reservation and included the 
same in Commercial Zone . (hereinafter referred to as " the 
proposed Modification ” ); 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ७- १३ , २०१८ : ज्येष्ठ १७- २३ , शके १९४० 


९४३ 


And whereas, after making necessary enquiries and 
consulting the Director of Town Planning,Maharashtra State, 
the Government is of opinion that the Proposed Modification 
in the said Development Plan should be rejected as the legal 
formalities as stipulated in the said Act are not completed ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred in 
it under section 37 (2 ) of the said Act, theGovernment hereby 
refuses to accord sanction to the said modification proposal. 

02 . This Notification shall be available for public in 
spection in the office of the Chief Officer, Ambad Municipal 
Council, Ambad Dist.Jalna during office hours on all work 
ing days for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the 
Government. website www.maharashtra.gov.in . 
By Order and in the nameof the Governor ofMaharashtra , 

M . M . PATIL, 


आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( २ ) अन्वये व त्या 
अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील 
उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजुर करण्यात येत आहे ; 

२ . प्रस्तुत अधिसुचनेची प्रत , मुख्याधिकारी , अंबड नगरपरिषद , 
जि .जालना यांच्या कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील . 

सदर अधिसुचनेची प्रत शासनाच्या www. maharashtra. gov.in. 
( कायदे/नियम ) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

म .मो.पाटील , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


Under secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

दिनांक : २८ फेब्रुवारी , २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 

क्र .टिपीएस - २९१६/१०५/ प्र. क्र .०४/ २०१८ / नवि -३० :- ज्याअर्थी, अंबड 
शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना , शासन नगर विकास विभागाची 
अधिसुचना क्र . टिपीएस - २९१६/ १५३० / प्र.क्र . ३७९ / २०१३/ नवि - ३० , दि . २२ 
जुलै, २०१३ अन्वये मंजुर केली असून , ती दि . ०२ एप्रिल, २०१४ पासून 
अंमलात आली आहे . तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना दि . २४ 
सप्टेंबर , २०१५ रोजी मंजूर करण्यात आली आहे . ( यापुढे उक्त विकास 
योजना , असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे अंबड येथील 
स . क्र .८२ मधील १००० चौ . मी . क्षेत्र (यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले 
आहे ) आ . क्र . ६९ - बगीचा या आरक्षणामध्ये दर्शविले आहे . ( यापुढे " उक्त 
आरक्षण " असे संबोधले आहे .) 

आणि ज्याअर्थी, अंबड नगरपरिषदेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 
३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) च्या कलम ३७( १ ) 
अन्वये उक्त विकास योजनेतील स .क्र . ८२ मधील १००० चौ . मी क्षेत्र उक्त 
आरक्षणामधून वगळून सदर जागा वाणिज्य विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा 
फेरबदलाचा प्रस्ताव ( यापुढे प्रस्तावित फेरबदल असे संबोधले आहे ) शासनाच्या 
मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी केल्यानंतर व संचालक , 
नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदलाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण झालेली नसल्याने प्रस्तावित फेरबदल 
नामंजूर करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे; 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya,Mumbai 400 032 . 

Dated : 19th March, 2018 . 
The Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 : 

No . TPS - 3217 / CR- 172 / 2017/ UD- 30 :- Whereas , the 
Revised Development Plan of Nanded Waghala City 
(Revised ), Dist -- Nanded sector C to G has been partly 
sanctioned by the Government under section 31 of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(Maharashtra ActNo. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred 
to as “the said Act ) vide Notification No. TPS 3200/ 2043 / 
CR - 164( B-1)/2000/ UD - 30, Dated 18 August , 2004 and has 
come into force with effect fromthe 16th October, 2004 and 
whereas the modifications of substantial nature , pertaining to 
the excluded part of the Draft revised DevelopmentPlan have 
also been sanctioned vide. Notification No . TPS 3206 / 488/ 
CR - 104 ( B- 1)/ 2006 / UD - 30 , Dt. 3rd August, 2006 and the 
same have come into froce with effect from the 15th Septem 
ber, 2006 . (hereinafter referred to as “ the said Development 
Plan ”). 

And whereas, in the said Development Plan , the land 
admeasuring 2491. 70sq. m.in CTS No . 3950 shown as Public 
and semi-public zone (OCTROI NAKA). 

And whereas ,Nanded Waghala MuncipalCorporation , 
after following all the legal formalities stipulated under sec 
tion 37 (1) of the said Act, has submitted to the Government 
for its sanction a proposal for modification of the said Devel 
opment Plan , in respect of the said land for change in its zon 
ing from public & semi-public to commercial purpose . 

And whereas, after making necessary enquiries and 
consulting the Director of Town Planning ,Maharashtra State, 
the Government is of opinion that the Proposed Modification 
should be sanctioned with certain condition . 


९४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ७- १३ , २०१८ : ज्येष्ठ १७- २३ , शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


Now ,therefore, in exercise ofthe powers conferred upon 
it under sub -section (2) of section - 37 of the said Act, the 
Government of Maharashtra hereby sanction the proposed 
Modification in the said Development Plan on certain condi 
tion and for that purpose amends the above said Notifications 
dated the 31st January, 2004 as follows : 

“ In the Schedule ofModifications appended to the No 
tifications sanctioning the said Development Plan, the follow 
ing new entry shall be added after the last entry - 

ENTRY 
“ In the Revised Development Plan of Nanded - - 
Waghala City , land admeasuring 2491 .70sq .m .in CTS 
No.3950 which is shown as (OCTROINAKA ) is deleted from 
public & semipublic zone land included in commercial pur 
pose zone. 

___ Condition:- The commercial use shall only be permis 
sible if the width of adjoining existing Road is 12 .00 mtr . 

A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned 
modification shall be available in the office of the Commis 
sioner ,Nanded Waghala City Muncipal Corporation , Nanded 
during office hours on all working days for inspection of 
public for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the 
Government. website www. maharashtra. gov.in. ( कायदे व नियम ) 
By Order and in the name of theGovernor ofMaharashtra , 

M . M .PATIL, 
Under secretary to Government. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये न. भू.क्र . ३९५० मधील 
२४९१. ७० चौ . मी . असलेली जागा जकात नाका या विद्यमान सार्वजनिक 
व निम सार्वजनिक वापराकरीता दर्शविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३७( १) मध्ये विहित केलेली वैधानिक पध्दती अनुसरुन उक्त विकास 
योजनेतील “ उक्त जागा सार्वजनिक व निम सार्वजनिक वापरातून वगळून 
वाणिज्य वापरकरिता प्रस्तावित करणेसाठी ” फेरबदलाचा प्रस्ताव ( यापुढे 
प्रस्तावित फेरबदल असे संबोधले आहे ) शासनाच्या मंजुरीस्तव सादर 
केलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर 
रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल मंजूर करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( २) अन्वये व त्या 
अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील 
उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन काही अटींवर मंजुरी देत आहे आणि 
त्यासाठी उपरोक्त दिनांक ३१ जानेवारी, २००४ ची अधिसुचना सुधारित 
करण्यात येत आहे; 

विकास योजना मंजुरीच्या अधिसुचनांच्या फेरबदल सुचीतील शेवटच्या 
नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 

नोंद 
सुधारित विकास योजना नांदेड वाघाळा मधील न . भू .क्र . ३९५० 
मधील २४९१. ७० चौ . मी क्षेत्र असलेली जकात नाका या विद्यमान सार्वजनिक 
व निम सार्वजनिक दर्शविलेली जागा सार्वजनिक व निम सार्वजनिक 
वापरातून वगळून वाणिज्य वापराकरिता पुढील अटींसह प्रस्तावित करण्यात 
येत आहे : 

अट : 

विषयांकित जागेलगतच्या अस्तित्वातील रस्त्याची रुंदी १२.०० मी . 
असल्यासच त्याठिकाणी वाणिज्य वापर अनुज्ञेय होईल . 

उक्त फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपालिका , नांदेड यांच्या कार्यालयात , कार्यालयीन 
वेळेमध्ये नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध 
असेल . 

सदरची अधिसुचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra .gov.in. 
( कायदे/नियम ) या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

म. मो .पाटील , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


असल्या 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०००३२ 

दिनांक : १९ मार्च, २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 

शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस - ३२१७ / प्र.क्र .१७२/ २०१७/ नवि -३० : 
ज्याअर्थी, नांदेड शहराची सुधारित विकास योजना , सेक्टर सी ते जी 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले 
आहे ) चे कलम ३१ अन्वये , नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र . 
टिपीएस - ३२०० / २०४३ / प्र. क्र .१६४( ब )/ २०००/ नवि - ३० , दि .१८ ऑगस्ट , २००४ 
अन्वये भागशः मंजुर केली असून ती दिनांक २६ ऑक्टोबर , २००४ पासुन 
अंमलात आली आहे . तसेच पुनर्प्रसिध्द भागाची विकास योजना शासन 
नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र . टिपीएस - ३२०६/ ४८८ / प्र.क्र . १०४( ब 
१ )/ २००६/ नवि- ३० , दि .३ऑगस्ट , २००६ मंजूर झालेली असून ती दि . १५ 
सप्टेंबर, २००६ पासून अंमलात आली आहे. (यापुढे “ उक्त विकास योजना " 
असे संबोधले आहे); 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ७- १३ , २०१८ : ज्येष्ठ १७-२३, शके १९४० 


९४५ 


ENTRY 
___ “ Area admeasuring 0. 19 ha.of land bearing Survey No . 
643 ( Part) of Mouje Gangakhed, Tq. Gangakhed , 
Dist - Parbhani is deleted from “Site No. 39 - Park and 
Garden ” and the land so released is included in Residential 
Zone as shownon plan " 

A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned 
modification shall be available in the office of the Chief 
Officer Gangakhed, Municipal Council , Ta . Gangakhed , Dist. 
Parbhani during office hours on allworking days for inspec 
tion of public for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the 
Government. website www. maharashtra. gov.in. ( कायदे व नियम ) 
By Order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

M . M . PATIL, 
Under secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : ०१ जून २०१८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
___ Mantralaya, Mumbai 400 032. 

Dated : 1st June , 2018 . 
The Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 : 

___ No. TPS-3118/ 944 / CR- 74/ 2018/ UD - 30 :- Whereas , 
the Development Plan of Gangakhed , (Revised + Additional 
Area ), has been partly sanctioned by the Government under 
section of 31 of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 
1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act” ) vide Notification No. TPS - 3105 / 
1357/ CR- 206( A)/ 2005/ UD- 30, Dated 17th July, 2006 and it 
has come into force with effect from 1st September , 2006 and 
whereas the remaining part of the Development Plan has been 
sanctioned vide. Notification No . TPS -3107/1130 /CR - 261 
( B)/ 2007/ UD -30, Dated 16thJuly, 2008 and it has comeinto 
froce with effect fromthe 1st September, 2008; ( hereinafter 
referred to as “ the said Development Plan ” ); 

And whereas, in the said Development Plan , the land 
bearing Survey No. 643 ( part) of Mouja Gangakhed, Tq. 
Gangakhed , Dist-Parbhani, (hereinafter referred to as “ the said 
land ") is reserved for “ Site No. 39 - Park and Garden " 
( hereinafter referred to as “ the said reservation” ) 

And whereas, the Muncipal Council, Gangakhed after 
following all the legal formalities stipulated under section 
37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 vide letter dated 19/3 /2018 has submitted to the 
Government for its sanction a proposal for modification to 
the said Development Plan , so as to delete the area admeasur 
ing 0 .19 Ha. from the said reservation on the said land and to 
include the land so released in ResidentialZone, (hereinafter 
referred to as “the proposed modification "); 

And whereas, after making necessary enquiries and 
consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State , 
Pune , Government is of opinion that the Proposed Modifica 
tion should be sanctioned ( as shown on Plan ); 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred on 
it under subsection (2 ) of section - 37 of the said Act, the 
Government ofMaharashtra hereby sanction the said proposed 
Modification and for that purpose amends the above said 
Notifications dated the 17th July, 2006 as follows : 

“ In the Schedule of Modifications appended to the 
Notifications sanctioning the said Development Plan , the 
following new entry shall be added after th last entry - 


___ B 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 
क्र .टिपीएस - ३११८ /९४४/ प्र.क्र . ७४/ २०१८ / नवि- ३० :- ज्याअर्थी, गंगाखेड 
शहराची विकास योजना, ( सु. वा . क्षे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना 
अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७ ) ( ज्यास 
यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) च्या कलम ३१ नुसार शासनाच्या 
नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र . टिपीएस - ३१०५/ १३५७/ प्र. क्र .२०६( A )/ 
२००५/नवि-३० , दि.१७ जुलै , २००६ अन्वये भागशः मंजुर झाली असुन 
ती दि . १ सप्टेंबर , २००६ पासुन अंमलात आली आहे. तसेच पुनर्प्रसिध्द 
विकास योजना शासन अधिसुचना क्र . टिपीएस- ३१०७/११३० /प्र .क्र .१६१( B )/ 
२००७/ नवि-३० , दि . १६ जुलै , २००८ अन्वये मंजूर झाली असून ती 
दि . १ सप्टेंबर , २००८ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे ज्यास “ उक्त 
विकास योजना ” असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , मौ. गंगाखेड , ता. गंगाखेड 
जि . परभणी, येथील स . क्र .६४३ ( भाग ) या जागेमध्ये ( यापुढे उक्त जागा 
असे संबोधिले आहे ) आरक्षण क्र . ३९ - पार्क आणि गार्डन हे आरक्षण 
दर्शविलेले आहे . ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, गंगाखेड नगरपरिषदेने दि . १९ /०३/ २०१८ रोजीच्या 
पत्रान्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे 
कलम ३७( १ ) मध्ये दिलेली वैधानिक पध्दती अनुसरुन उक्त विकास 
योजनेतील उक्त जागेपैकी ० . १९ हे . आर क्षेत्र उक्त आरक्षणातून वगळून 
रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव ( यापुढे 
“प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) शासनाच्या मंजूरीसाठी सादर 
केलेला आहे; 


९४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ७- १३ , २०१८ : ज्येष्ठ १७- २३ , शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर 
रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदलाखालील क्षेत्र उक्त आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट 
करावे ( भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ), असे राज्य शासनाचे मत झाले 


आहे; 


आता , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( २ ) अन्वये व त्या 
अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील 
प्रस्तावित फेरबदलास शासन मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लेखित 
दि .१७ जुलै, २००६ ची अधिसुचना सुधारित करण्यात येत आहे; 

विकास योजनामंजुरीच्या अधिसुचनांच्या फेरबदल सुचीतील शेवटच्या 
नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 

नोंद 
“ मौ . गंगाखेड, ता . गंगाखेड जि . परभणी येथील स.क्र .६४३ ( भाग ) 
या जागेवर आ .क्र . ३९ - पार्क आणि गार्डन या आरक्षणाखालील ० .१९ हे. 
क्षेत्र आरक्षणातून वगळून नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे रहिवास विभागात 
समाविष्ट करण्यात येत आहे ”. 

उक्त फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी , 
गंगाखेड नगर परिषद , ता गंगाखेड जि . परभणी यांच्या कार्यालयात , 
कार्यालयीन वेळेमध्ये नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या 
कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे . 

सदरची अधिसुचनेची प्रत शासनाच्या www. maharashtra. gov.in. 
( कायदे व नियम ) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

म . मो . पाटील , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


“the said Development Plan "); 

___ And whereas , inthesaid Development Plan, 60 m. wide 
D . P. Road is shown in Mauje Jangamwadi and Vajirabad 
(hereinafter referred to as “ the said 60 m . wide D .P . Road ). 

And whereas,Nanded -Waghala Municipal , Corporation 
has submitted a proposal for modification of the said Devel 
opment Plan in respect (i) To reduce the width of said 60 
mt.D .P . Road to 30 mt. and ( ii ) To proposed the change in 
alignment of Ring Road of 60 mt. wide road from Purna Road 
to khadakapura , under section 37 (1 ) of the said Act to the 
Government for its sanction (hereinafter referred to as “ the 
Proposed Modification ” ). 

And whereas , after making necessary enquiries and 
consulting the Director of Town Planning ,Maharashtra State, 
the Government is of opinion that the Proposed Modification 
should be rejected as the legal formalities as stipulated in the 
said Act are not completed ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred in 
it under section 37 ( 2 ) of the said Act, the Government hereby 
refuses to accord sanction to the said Modification Proposal. 

02 . This Notification shall be available for public 
inspection in the office of the Commissioner Nanded Waghala 
City Municipal Corporation , Nanded during office hours on 
all working days for a period of one month . 

This Notification shall also be published on the Gov 
website www. maharashtra. gov.in. ( कायदे व नियम ) 
By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

M . M . PATIL, 
Under secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : ०५ मार्च, २०१८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai 400 032 . 

_ Dated : 5th March, 2018 . 
The Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 : 

No. TPS- 3217/CR- 173/ 2017/ UD - 30 :- Whereas , the 
Revised Development Plan of Nanded Waghala City, Dist -- 
Nanded sector A to B and Sector C to G has been partly sanc 
tioned by the Government under section of 31 of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred 
to as “ the said Act” ) vide Notification No. TPS - 3200 /20431 
CR - 164( B )/2000/ UD-30, Dated 31st January , 2004 and vide 

Notification No. TPS - 3200/ 2043 /CR - 164 ( B )/ 2000/ UD -30 , 
Dated 18th August, 2004 respectively and whereas the modifi 
cations of substantial nature, pertaining to the excluded part of 
the Draft revised Development Plan have also been sanctioned 
vide Notification No. TPS 3206 / 488/CR104/ 2006/ UD - 30, Dt. 
3rd August, 2006 the same have come into force with effect 
from the 15th September, 2006 ; (hereinafter referred to as 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 

शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस - ३२१७/ प्र.क्र . १७३/ २०१७/ नवि- ३० : 
ज्याअर्थी, नांदेड वाघाळा शहराची सुधारित विकास योजना सेक्टर ए ते 
बी व सेक्टर सि ते जी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७ ) ( यापुढे उक्त 
अधिनियम असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ अन्वये, नगर विकास विभागाची 
अधिसुचना क्र . टिपीएस - ३२०० / २०४३/ प्र.क्र .१६४( ब )/ २०००/ नवि- ३०, दि .३१ 
जानेवारी २००४ व नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र .टिपीएस 
३२०० / २०४३/ प्र.क्र .१६४( ब )/ २००० / नवि - ३० , दि . १८ ऑगस्ट , २००४ अन्वये 
भागशः मंजुर आहे . तसेच पुनर्प्रसिध्द भागाची विकास योजना शासन 
नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र . टिपीएस- ३२०६/ ४८८/ प्र.क्र .१०४ / 
२००६/ नवि -३० , दि . ३ ऑगस्ट , २००६ , मंजूर झालेली असून ती दि . १५ 
सप्टेंबर , २००६ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे उक्त विकास योजना , 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ७ -१३, २०१८ : ज्येष्ठ १७- २३ , शके १९४० 


९४७ 


" 


असे संबोधले आहे ) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , मौ .जंगमवाडी व मौ . 
वजीराबाद मध्ये ६० मी . रुंद विकास योजना रस्ता दर्शविला आहे . ( यापुढे 
उक्त ६० मी . रुंद विकास योजना रस्ता असे संबोधले आहे ) 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३७ ( १) अन्वये ( १) उक्त ६० मी . रुंद विकास योजना रस्त्याची रुंद 
६० मी . वरुन ३० मी . रुंद दर्शविणेबाबत आणि ( २) पूर्णा रोड ते खडकपुरापर्यंत 
आखणीत बदल करुन वळण रस्त्याची रुंद ६० मी .रुंद प्रस्तावित करणेबाबत 
फेरबदलाचा प्रस्ताव ( यापुढे “प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) 
शासनाच्या मंजूरीसाठी सादर केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर 
रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदलाचा प्रस्ताव वैधानिक दृष्ट्या परिपुर्ण ठरत नसल्याने फेरबदल 
प्रस्ताव नामंजूर करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे 

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( २ ) अन्वये व त्या 
अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील 
उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करण्यात येत आहे . 

०२ . प्रस्तुत अधिसूचनेची प्रत , आयुक्त , नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपालिका, नांदेड यांच्या कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध 
राहील . 

सदरची अधिसुचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov.in. 
( कायदे व नियम ) या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

म . मो . पाटील, 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


said land ” ); 

And whereas, Osmanabad Municipal , Council, after 
following procedure stipulated under section 37 (1) of the said 
Act, has submitted to the Government for its sanction , a pro 
posal for modification of the said Development Plan , so as to 
reserve the said land for “ Slaughter House” (hereinafter re 
ferred to as “ the Proposed Modification” ) ; 

And whereas, after making necessary enquiries and 
consulting the Director of Town Planning,Maharashtra State , 
as the neccessary legal formalities stipulated under section 
37 ( 1) of the said Act have not been completed the 
Government is of opinion that the Proposed Modification in 
the said Development Plan should be rejected ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred in 
it under section 37 ( 2) of the said Act, the Governmenthereby 
refuses to accord sanction to the said Modification Proposal. 

02 . This Notification shall be available for public 
inspection in the office of the Chief Officer, Osmanabad , 
Tq . & Dist . Osmanabad during office hours on all working 
days for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the 
Government website www. maharashtra. gov.in. ( कायदे व नियम ) 
By Order and in the nameof the Governor ofMaharashtra , 

M .M .PATIL , 
Under secretary to Government. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya,Mumbai 400 032 . 

___ Dated : 18th May, 2018. 
TheMaharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 : 

____ No. TPS-3417/ 2077/ CR- 176/ 2017/ UD - 30 :- Whereas , 
the Second Revised Development Plan of Osmanabad Town 
Dist.- Osmanabad has been partly sanctioned by the 
Government under section 31 of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII 
of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) vide Noti 
fication No . TPS - 3711/ 1256 /CR - 299/2009/UD -30 , Dated 
4th April, 2012 and has come into force with effect from the 
15th May , 2012 (hereinafter referred to as “ the said develop 
ment Plan ” ); 

___ And whereas, inthe said Development Plan, land bear 
ing Survey No.426 (part) admeasuring approximately 6 .0 Ha. 
is shown in Residential Zone. (hereinafter referred to as “ the 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०००३२ 

दिनांक : १८ मे , २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 
क्र .टिपीएस - ३४१७/ २०७७/ प्र.क्र .१७६/ २०१७/ नवि- ३० :- ज्याअर्थी, 
उस्मानाबाद जि . उस्मानाबाद शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले 
आहे) चे कलम ३१ अन्वये, नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र . 
टिपीएस -३७११/ १२५६/ प्र. क्र . २९९/ २००९ / नवि - ३० , दि . ४ एप्रिल , २०१२ अन्वये 
भागशः मंजुर केली असून ती १५ मे , २०१२ पासून अंमलात आली आहे . 
( यापुढे “ उक्त विकास यो ” असे संबोधले आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , सर्वे क्र .४२६( भाग ) 
मधील अदमासे ६.०० हे क्षेत्र रहिवास विभागात दर्शविला आहे; ( यापुढे 
“ उक्त जागा ” म्हणून संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उस्मानाबाद नगर परिषदेने उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३७( १ ) अन्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त जागेत “ कत्तलखाना " 
हे आरक्षण प्रस्तावित करणेबाबतचा फेरबदल प्रस्ताव (यापुढे “ प्रस्तावित 
फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) शासनाच्या मंजूरीसाठी सादर केलेला 


आहे; 


९४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ७- १३ , २०१८ : ज्येष्ठ १७- २३ , शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


modification of the said Development Paln , so as to delete 
the said Reservation. (hereinafter referred to as “ the Proposed 
Modification ” ); 


And whereas, after making necessary enquiries and 
consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State , 
the necessary legal formalities stipulated under section 37 (1) 
of the said Act have not been completed theGovernment is of 
opinion that the Proposed Mopdification in the said 
Development Plan should be rejected ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी केल्यानंतर व संचालक , 
नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , 
उक्त फेरबदल प्रस्तावाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण झालेली नसल्याने 
उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले 
आहे ; 

__ आता , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( २) अन्वये व त्या 
अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील , 
उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करण्यात येत आहे . 

०२ . प्रस्तुत अधिसूचनेची प्रत , मुख्याधिकारी, नगर परिषद उस्मानाबाद , 
जि . उस्मानाबाद यांच्या कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थएक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध 
राहील . 

सदरची अधिसुचनेची प्रत शासनाच्या www. maharashtra.gov.in. 
( कायदे व नियम ) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

____ म . मो .पाटील , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


Now therefore , in exercise of the powers conferred in it 
under section 37 (2 ) of the said Act, the Government hereby, 
refuses to accord sanction to the said Modification Proposal. 


___ 02. This Notification shall be available for public inspec 
tion in the office of the Chief Officer, Tuljapur Dist. 
Osmanabad during office hourse on all working days for a 
period of one month . 


This notification shall also be available on the 
Government website www. maharashtra. gov.in( कायदे/नियम ). 


By Order and in the name of the Governor of 
Maharashtra . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


M . M . Patil 


Mantralaya ,Mumbai 400 032 . 


Under Secretary to Government. 


Dated : - 18th May, 2018. 


नगर विकास विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 
दिनांक :- १८ मे , २०१८ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम : १९६६ . 


TheMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
No. TPS - 3416/141/CR-59 /2016/ UD - 30 :- Whereas the Sec 
ond Revised Development Plan of Tuljapur Town Dist. 
Osmanabad has been partly sancioned by the Government 
under section 31 of the Maharashtra Regional and Town Plan 
ning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (here 
inafter referred to as “ The said Act”) vide Notification No. 
TPS 3410/ 295/CR- 126 ( A)/ 2010 / UD - 30 , dated 14th Octo 
ber, 2010 and has come into force with effect from the 11th 
November, 2010 and whereas the modification of substantial 
nature , pertaining to the Excluded part of the Development 
Plan have also been sanctioned vide Notification No . TPS 
3413/CR- 298/ 2013/ UD-30 , dated 11th September, 2014 and 
the same have come into force with effect from the dated 11th 
October, 2014 (hereinafter referred to as “ the said develop 
ment Plan ” ) ; 


क्र . टिपीएस-३४१६/ १४१/ प्र.क्र .५९/ २०१६/ नवि -३०.- ज्याअर्थी, तुळजापूर 
जि . उस्मानाबाद , शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १६६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . ३७ ) यापुढे “उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे 
कलम ३१ अन्वये नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र . टिपीएस 
३४१० / २९५ / प्र.क्र१२६( ए )/ २०१० / नवि- ३० दि . १४ ऑक्टोबर , २०१० अन्वये 
भागशः मंजूर केली असून ती ११ नोव्हेंबर , २०१० पासून अंमलात आली 
आहे . तसेच पुनर्प्रसिध्द भागाची विकास योजना शासन नगर विकास 
विभागाची अधिसुचना क्र . टिपीएस / प्र.क्र .३४१३ / प्र.क्र .२९८/ २०१३/ नवी - ३० , 
दि . ११ सप्टेंबर , २०१४ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दि . ११ ऑक्टोबर , 
२०१४ पासून अंमलात आली आहे . (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे 
संबोधले आहे ) ; 


And Whereas in the said Development Plan , “ Site No-57 
Shopping Centre and Public Utility Latrine “ is shown as per 
EP - 18 . (hereinafter referred to as “ the said Reservation ” ); 


And whereas Tuljapur Municipal Council, after following 
procedure stipulated under section 37 ( 1) of the said Act, has 
submitted to the Government for its sanction , a proposal for 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, ई पी . १८ अन्वये “ आ . क्र . ५७ 
दुकान केंद्र व सार्वत्रिक शौचालय ” हे आरक्षण दर्शविले आहे; ( यापुढे 
“ उक्त आरक्षण ” म्हणून संबोधले आहे .) शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर 
केलेला आहे ; 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ७-१३ , २०१८ : ज्येष्ठ १७- २३ , शके १९४० 


९४९ 


आणि ज्याअर्थी, तुळजापूर नगर परिषदेने उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३७( १ ) अन्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण वगळणे बाबतच्या 
फेरबदलाचा प्रस्ताव ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल असे संबोधले आहे ) 


No. 85 -Police Department respectively (hereinafter referred 
to as “ the said Reservation ” ); 


ver 


दल 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी केल्यानंतर व संचालक नगर 
रचना, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त फेरबदल 
प्रस्तावाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण झालेली नसल्याचे उक्त फेरबदल 
प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे राज्य शासनाने मत झाले आहे . 


And whereas Latur Municipal Council, after following 
procedure stipulated under section 37 (1) of the said Act, has 
submitted to the Government for its sanction, a proposal for 
deletion of the said Reservation and land so released to be 
included in Residential Zone. (hereinafter referred to as “ the 
Proposed Modification ” ); 


आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( २ ) अन्वये व त्या 
अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील , 
उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करण्यात येत आहे . 


२ . प्रस्तुत अधिसुचनेची प्रत , मुख्याधिकारी , नगर परिषद तुळजापूर , 
जि . उस्मानाबाद यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थएक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध 
राहील . 


And whereas, after making necessary enquiries and con 
sulting the Director of Town Planning ,Maharashtra State , as 
the necessary legal formalities stipulated under section 37 ( 1 ) 
of the said Act have not been completed theGovernment is of 
opinion that the Proposed Mopdification in the said 
Development Plan should be rejected ; 


सदर अधिसुचनेची प्रत शासनाच्या www. maharashtra. gov.in 
( कायदे/नियम ) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


Now therefore, in exercise of the powers conferred upon it 
__ under sub -section( 2 ) section 37 ( 2 ) of the said Act, the 

Government of Maharashtra hereby, refuses to accord sanc 
tion to the said Modification Proposal. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


02. This Notification shall be available for public inspec 
tion in the office of the Commissioner , Latur Municipal Cor 
poration , Latur during office hourse on all working days for a 
period of one month . 


URBAN DEVELOMENT DEPARTMENT, 

Mantralaya, Mumbai 400 032 . 


This notification shall also be Published on the 
Government website www. maharashtra. gov.in ( कायदे/नियम ). 


Dated :- 18th May, 2018 . 


By Order and in the name of the Governor of 
Maharashtra. 


M .M .Patil 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 
दिनांक : १८ मे , २०१८ . 


The Maharashtra Regionaland Town Planning Act, 1966 . 

No. TPS - 3716/ 419/CR-311/ 2016/ UD - 30 :- Whereas the 
Development Plan of Latur City (Revised + Additional Area ) 
Dist. Latur has been partly sancioned by the Government un 
der section 31 of the Maharashtra Regional and Town Plan 
ning Act , 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (here 
inafter referred to as “ The said Act” ) vide Notification No. 
TPS 3700/ 471/CR- 153( A)/2000 / UD- 30, dated 2nd January , 
2002 and has come into force with effect from the 18th Feb 
ruary 2002 and whereas the modification of substantial nature, 
pertaining to the Excluded part of the Draft Revised Develop 
ment Plan has been sanctioned vide Notification No. TPS - 3714 / 
623/CR-171( A)/2014/ UD -30, dated 31st August, 2015 .( here 
inafter referred to as “ the said development Plan ”) ; 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम : १९६६ . 


शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस -३७१६/ ४१९ /प्र . क्र . ३११ / २०१६/ नवि - ३० : 
ज्याअर्थी, लातूर , शहराची ( सुधारित + वाढीव क्षेत्र ) विकास योजना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७) यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले 
आहे ) चे कलम ३१ अन्वये नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र . 
टिपीएस -३७०० / ४७१/ प्र.क्र१५३( ए )/ २००० / नवि - ३० . दि . २ जानेवारी,२००२ 
अन्वये भागशः मंजूर केली असून ती दि . १८ फेब्रुवारी, २००२ पासून 
अंमलात आली आहे . तसेच पुनर्प्रसिध्द भागाची विकास योजना शासन 
नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र . टिपीएस३७१४/ ६२३/ प्र .क्र . १७१ 
( अ)/ २०१४ / नवी- ३० , दि . ३१ ऑगस्ट , २०१५ अन्वये मंजूर झालेली आहे . 
( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे); 


And Whereas in the said Development Plan , area admea 
suring 1.87 Ha. bearing Survey No. 32 of Mouje Kanheri, 
area admeasuring 1 . 35 Ha. and 1. 05 Ha. bearing of Suravey 
No. 96 of Mouje Latur respectively are shown as “Site No. 
164- Play Ground ” “Site No. 84- District homegaurd " and " Site 


९५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ७- १३ , २०१८ : ज्येष्ठ १७ - २३ , शके १९४० 

७- २३ , शक १९४० भाग १ - पुरवणी 
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , मौ . कन्हेरी ता . जि . लातूर प्रस्ताव नामंजूर करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 
येथील स.न . ३२ मधील १.८७ हे क्षेत्र मौजे लातूर येथील स . क्र .९६ मधील 

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोटकलम ( २) अन्वये 
१ . ३५ हे . व १.०५ क्षेत्र अनुक्रमे “ आ . क्र १६४ खेळाचे मैदान ” “ आ . क्र ८४ 

व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त विकास 
जिल्हा होमगार्ड विभाग ” व “ आ . क्र ८५- पोलीस विभाग ” अनुक्रमे ही 

योजनेतील , उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करण्यात येत आहे ; 
आरक्षणे ( यापुढे “ उक्त आरक्षणे ” असे संबोधले आहे .) दर्शविलेली आहेत . 

२. प्रस्तुत अधिसुचनेची प्रत , आयुक्त महानगरपालिका , लातूर, जि . लातूर 
आणि ज्याअर्थी, लातूर नगर परिषदेने उक्त अधिनियमाच्या कलम 

यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरीकांच्या 
३७( १ ) अन्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षणे वगळूनर हिवास 

अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील . 
विभागात समाविष्ठ करण्याबाबतचा फेरबदलचा प्रस्ताव ( यापुढे “ प्रस्तावित 
फेरबदल असे संबोधले आहे .) शासनाच्या मंजूरीसाठी सादर केलेला सदर अधिसुचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in 
आहे ; 

( कायदे/नियम ) या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल . 
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी केल्यानंतर व संचालक नगर 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने 
रचना , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, उक्त फेरबदल 

म . मो . पाटील , 
प्रस्तावाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण झालेली नसल्याने उक्त फेरबदल 

अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे , 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे , (नियुक्ती करणे 
आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) 


जिल्हाधिकारी परभणी तथा समुचित शासन यांजकडून 

(कलम ११(१ ) नुसार अधिसूचना) 
मौ . मोहाडी ता .जिंतुर जि . परभणी येथील पाझर तलाव क्र . २ साठी भुसंपादन . 
क्रमांक प्र. अ./ भुस /निवळी बु. ७२/ २००९.- ज्याअर्थी भूमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळवण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) 
परंतूकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४ / 
प्र . क .७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
" उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे ) याव्दारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्हयातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईलः 


त्याअर्थी आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, 
ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
परभणी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
" उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे ) 
आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये 
दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम 
( १ ) च्या तरतूदींन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईलः 

परंतू , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे 
बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट कलम ( ५ ) 
अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना 
उचित भरपाई मिळण्याचा पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ 
( यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम -१० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 
अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधियऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन परभणी 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भुमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थान होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये 
कारणे नमूद करावीत ): 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ७- १३ , २०१८ : ज्येष्ठ १७-२३, शके १९४० 


९५१ 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची एक - जमिनीचे वर्णन 
पाझर तलाव क्र . २ साठी भुसंपादन 
गट नंबर जमिनीचे अंदाजे क्षेत्र 

हे . आर . 


गांव 


मौ . मोहाडी 
ता . जिंतुर 
जि . परभणी 


११४ 


११५ 


००. ०२ 
००.०३ 

०० . ७० 
हे . ०० . ७५ आर 


१० 
जिल्हाधिकारी परभणी तथा समुचित शासन यांजकडून 

( कलम १९( १ ) नुसार अधिसूचना ) 
मौ . मोहाडी ता .जिंतुर जि . परभणी येथील पाझर तलाव क्र . २ साठी 
भुसंपादन . 

क्रमांक -प्र . अ./ भु. स./ कावि . ७२/ २००९ ..- ज्याअर्थी समुचित शासन 
असलेल्या परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यास भूमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४ / प्र. क .७७/ अ 
२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे 
आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


१६५ 
एकुण 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव- रोहयो अंतर्गत पाझर तलाव क्र . २ साठी भुसंपादन 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - पाझर तलाव क्र . २ साठी सार्वजनिक कामाचे 
प्रयोजनार्थ . 
समाजाला मिळणारे लाभ - शेतीपिकासाठी पाणी , जनावरांना पाणी व 
ईतर सार्वजनिक हितार्थ . 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची 
आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक 

अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . 
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५/ प्र . क्र . ३ / अ - २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून 
सुट देण्यात आलेली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे, आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसूची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम - ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वयेजिल्हाधियांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन परभणी जिल्हाधिकारी 
कार्यालय , परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम - 

प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसूचनेचा तपशील - निरंक 
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन परभणी 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , परभणी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 
परभणी , २९ जानेवारी, २०१८ . 

पी . शिव शंकर , 
जिल्हाधिकारी परभणी तथा , 

समुचित शासन . 


अनुसूची एक - जमिनीचे वर्णन 
रोहयो अंतर्गत पाझर तलाव क्र . २ साठी भुसंपादन 
गांव गट नंबर जमिनीचे अंदाजे क्षेत्र 

हे . आर . 
मौ . मोहाडी 

११४ 

०० .०२ 
ता . जिंतुर 

११५ 

००.०३ 
जि . परभणी 

१६५ 

०० . ७० 
एकुण हे . ०० . ७५ आर 

अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव - रोहयो अंतर्गत पाझर तलाव क्र . २ साठी भुसंपादन 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - पाझर तलाव क्र . २ साठी सार्वजनिक कामाचे 
प्रयोजनार्थ. 
समाजाला मिळणारे लाभ - शेतीपिकासाठी पाणी, जनावरांना पाणी व 
ईतर सार्वजनिक हितार्थ . 


९५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ७-१३, २०१८ : ज्येष्ठ १७-२३ , शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


आवश्यकता 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन - पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही. 
सबब माहिती निरंक 

अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) 


घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसूची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र.क्र .३ / अ- २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून 
सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन परभणी 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , परभणी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 


येईल . 


परभणी, १९ एप्रिल , २०१८ . 


पी . शिव शंकर , 
जिल्हाधिकारी परभणी तथा , 

समुचित शासन . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधियांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन परभणी जिल्हाधिकारी 
कार्यालय , परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक - जमिनीचे वर्णन 
पाझर तलाव क्र . २ साठी भुसंपादन ( रोहयो अंतर्गत ) 
गांव गट नंबर जमिनीचे अंदाजे क्षेत्र 

हे . आर . 
मौ . पिंप्री खुर्द 
ता . जिंतुर 

१०७ 

०१.६१ 
जि . परभणी 

एकुण 

हे . ०१ .६१ आर 

अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव- रोहयो अंतर्गत पाझर तलाव क्र . २ साठी भुसंपादन 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - रोहयो अंतर्गत पाझर तलाव क्र . २ साठी सार्वजनिक 
कामाचे प्रयोजनार्थ. 
समाजाला मिळणारे लाभ - शेतीपिकासाठी पाणी, जनावरांना पाणी व 
ईतर सार्वजनिक हितार्थ. 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन - पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही . 
सबब माहिती निरंक 

अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) 


११ 


जिल्हाधिकारी परभणी तथा समुचित शासन यांजकडून 

( कलम १९( १ ) नुसार अधिसूचना ) 
मौ . पिंप्री खुर्द ता .जिंतुर जि . परभणी येथील पाझर तलाव क्र . २ 
( रोहयो अंतर्गत ) साठी भुसंपादन . 


क्रमांक -प्र . अ./ भु . स ./ कावि .१७/ २०१५ .- ज्याअर्थी समुचित शासन 
असलेल्या परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यास भूमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४ / प्र . क .७७/ अ 
२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे 
आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


दिनांक १३ मार्च२०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून 
सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन परभणी 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , परभणी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 
परभणी , १० जानेवारी , २०१८ . 

पी . शिव शंकर , 
जिल्हाधिकारी परभणी तथा , 

समुचित शासन . 


आणि ज्याअर्थी, परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ७-१३ , २०१८ : ज्येष्ठ १७-२३, शके १९४० 


९५३ 


१२ 
जिल्हाधिकारी परभणी तथा समुचित शासन यांजकडून 

( कलम १९( १ ) नुसार अधिसूचना ) 
मौ . निवळी बु . ता .जिंतुर जि . परभणी येथील पाझर तलाव क्र . १ 
( रोहयो अंतर्गत ) साठी भुसंपादन . 


समाजाला मिळणारे लाभ - शेतीपिकासाठी पाणी , जनावरांना पाणी व 
ईतर सार्वजनिक हितार्थ . 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन - पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही . 
सबब माहिती निरंक 

अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) 


क्रमांक- प्र . अ ./ भु . स ./ कावि .४७/ २००९ .- ज्याअर्थी समुचित शासन 
असलेल्या परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यास भूमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४ / प्र . क . ७७/ अ 
२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे 
आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


क्र 


दिनांक १३ मार्च२०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र.क्र .३/ अ- २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून 
सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन परभणी 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , परभणी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 
पिरभणी , ६ मार्च, २०१८ . 

पी . शिव शंकर , 
जिल्हाधिकारी परभणी तथा , 

समुचित शासन . 


आणि ज्याअर्थी, परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम १५ च्या । 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसूची तिन मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधियांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन परभणी जिल्हाधिकारी 
कार्यालय , परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची एक - जमिनीचे वर्णन 
पाझर तलाव क्र . १ साठी भुसंपादन ( रोहयो अंतर्गत ) 
गांव गट नंबर जमिनीचे अंदाजे क्षेत्र 

हे . आर . 
मौ . निवळी बु . 
ता . जिंतुर 

१२२ 

०० . ६१ 
जि . परभणी 

एकुण हे . ०० .६१ आर 

अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


१३ 
उपजिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना (कलम -११ ) 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 

क्रमांक २०१८/ उपजिअ/ भू/ लसिंका/सिआर-०१ - ज्याअर्थी, भूमिसंपादन 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ 
च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र . संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे .) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ३ ) 
च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल . 
___ आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढे जिचा निर्देश उक्त 
जमीन असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनसाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे . ) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये 
दिलेले आहे ; 


प्रकल्पाचे नाव - रोहयो अंतर्गत पाझर तलाव क्र . १ साठी भुसंपादन 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - रोहयो अंतर्गत पाझर तलाव क्र . १ साठी सार्वजनिक 
कामाचे प्रयोजनार्थ. 


९५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ७-१३, २०१८ : ज्येष्ठ १७-२३ , शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


समाजाला मिळणारे लाभः- पायाभूत सुविधा . 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची चार 
भूसंपादन जनतेच्या पायाभूत सुविधासाठी होत असल्याने सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक नाही. 

__ अनुसूची पाच 
प्रशासकाची नियुक्ती करणे आवश्यक नाही . 


टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लसिका 
नांदेड येथील कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
नांदेड , १८ / ०५/ २०१८ 

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , 

लसिंका नांदेड . 


१४ 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१ ) 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेली आहे . 
____ आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक 
असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा) ; 
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा 
तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची 
कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून 
सूट देता येईल ; 

परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका - यांडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम 
- २०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला 
आहे .) यांच्या नियम १०च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी 
अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करण्यात असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
गावः मौ . अर्धापूर तालुकाः अर्धापूर जिल्हाः नांदेड 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्र . अंदाजित क्षेत्र 

हे . आर . मध्ये 

० .१२ 
४०२ 

० . १०६ 
४०३ 

० .१७५ 
४२९ 

० . ०४४ 
४२२ 

० .०४६ 
एकूण 

० . ४९१ 


उपजिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 

क्र .२०१८ / उपजिअ/ भू/ पात / लसिंका/क्रं .२/सिआर -०१ .- ज्याअर्थी, 
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 

आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
__ महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११/ २०१४ /प्र .क्र .७७/ अ -२ , दिनांक १९ 
जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ( ३ ) च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढे जिचा निर्देश उक्त 
जमीन असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनसाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे .) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये 
दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

___ आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे 


३४४ 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- भूसंपादन प्रस्ताव - निमगांव शाखा कालवा डावी उपशाखा 
एल . एम . ९ सा . क्र . ७५२० साठी मौ . अर्धापूर ता . अर्धापूर जि . नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ७- १३ , २०१८ : ज्येष्ठ १७-२३ , शके १९४० 


९५५ 


१५ 


कत 


उपविभागीय अधिकारी, यांजकडून 

शुध्दीपत्रक 
या कार्यालयाची कलम ११( १ ) खालील अधिसुचना क्र . ७८ , 
२०१८भुसंपादन / अर्धापूर/सिआर- ०१ दिनांक ०५/ ०४/ २०१८ ही महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र औरंगाबाद विभागामध्ये दिनांक १२- १८ एप्रिल २०१८ 
पान क्र . ७३८ व ७३९ भाग - १ पुरवणी मध्ये प्रसिध्द झाली आहे . त्यात 
खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 

अनुसुची 
गाव मौ . सोमेश्वर ता . जि . नांदेड 
करिता 

वाचावे 
गट क्र . क्षेत्र चौ . मी . गट क्र . | क्षेत्र चौ . मी . 

१३० 
३५ 
३४ 

१२८ 
३३ 

१२७ 
१२५ 


३६ 


१२९ 


२७ 


१२३ 


२६ 


१२१ 


११ 


१२ 


११९ 
११८ 
११३ 


१३ 


१११ 


आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा ); 
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा 
तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची 
कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून 
सूट देता येईल ; 

___ परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका- यांडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम 
- २०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला 
आहे.) यांच्या नियम १०च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी 
अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करण्यात असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
पातलसिंका क्र .२ नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
गावः मौ . वाडी बु . तालुकाः नांदेड जिल्हाः नांदेड 
अ .क्र . भूमापन किंवा गट क्र . क्षेत्र हे . आर . मध्ये 
९१ 

० .०३ 
एकूण 

० .०३ 
अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव:- अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव- पश्चिम वळण रस्ता मौ . 
वाडी बु . ता . जि . नांदेड . 
समाजाला मिळणारे लाभः- पायाभूत सुविधा . 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 

____ अनुसूची चार 
भूसंपादन जनतेच्या पायाभूत सुविधासाठी होत असल्याने सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाचा अभिप्राय आवश्यक 

नाही . 

अनुसूची पाच 
प्रशासकाची नियुक्ती करणे आवश्यक नाही . 
टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
पातलसिंका क्र . २ नांदेड येथील कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
नांदेड , १४/०५/ २०१८ 

सुनिल महिंद्रकर , 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , 
पातलसिंका क्र . २ नांदेड . 


१४/ १ 
१५ 


११२ 


१०३ 
१०२ 


४ .६५ . ५० 


७ . २३ . ५९ 


०१ 


८८ 


८५ 


८३ 


६७ 


६८ 


६९ 


२८ 


३० 
३१ 
३४ 


३५ 


३६ 


३७ 


__ ( प्रदीप कुलकर्णी) 
उपविभागीय अधिकारी , नांदेड 


९५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ७- १३ , २०१८ : ज्येष्ठ १७ - २३ , शके १९४० भाग १ - पुरवणी 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झाल्या आहेत . 


शुक्रवार दिनांक १ जून २०१८ : ज्येष्ठ ११ , शके १९४० 


१६ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
( नगर प्रशासन विभाग ) 


ओदश 
क्र . २०१८ /मपाप्र /निवडणुक / नगर पंचायत / कावि / ७२० .- दिनांक 
२९ .०५. २०१८ महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ - १अ व कलम ३४१ ब- १ , ३४१ ब- २ मधील 


प्राप्त अधिकारानुसार मी , जी . श्रीकांत , जिल्हाधिकारी लातूर या प्रगटनाद्वारे 
असे जाहिर करतो की , लातूर जिल्ह्यातील चाकुर शिरुर अनंतपाळ , 
देवणी व जळकोट या चार नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या 
निवडीसाठी दिनांक २८ .०५. २०१८ रोजी विशेष सभेमध्ये खालील विवरणपत्रात 
दर्शविलेले निर्वाचित सदस्य हे त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या नगर पंचायतीचे 
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून दिनांक २६. ११. २०२० पर्यंतच्या विद्यमान नगर 
पंचायतीच्या कालावधीसाठी रितसर निवडुन आलेले आहेत . 


पाल 


अ.क्र . 


नगर पंचायतीचे 
नांव 


निवडुन आलेल्या अध्यक्षांचे नांव 


निवडुन आलेल्या उपाध्यक्षांचे 

नांव 


अध्यक्षांच्या जागा राखीव असल्यास 
कोणासाठी , जसे अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागसवर्ग 
अगर स्त्रीयांसाठी ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती स्त्रीयांसाठी व 
नागरीकांचा मागासवर्ग स्त्रीयासाठी धरुन ) 


चाकुर 


सौ . रुपाली सिध्देश्वर पवार 


खुला ( महिला ) 


श्री . नितीन गुणाजी रेड्डी 


शिरुर अनंतपाळ 


सौ . गायकवाड शोभा नरसिंग 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 


सौ . व्यंजने शोभा संजय 


देवणी 


श्री . आष्टुरे वैजनाथ गुरप्पा 


खुला ( सर्वसाधारण ) 


सौ . जिवणे अंजली नागनाथ 


४ | जळकोट 


श्री . किशन माधव धुळशेट्टे 


खुला ( सर्वसाधारण ) 


सौ . केंद्रे रोहिणी बालाजी 


लातूर , २९ मे २०१८ 


जी . श्रीकांत , 
जिल्हाधिकारी, लातूर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जून ७- १३ , २०१८ : ज्येष्ठ १७- २३ , शके १९४० 


९५७ 


सोमवार दिनांक ४ जून २०१८ : ज्येष्ठ १४ , शके १९४० 


१७ 


आदेश 


जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचेकडून 

आदेश 
१ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण शुक्रवार , दिनांक २० एप्रिल 

२०१८ : चैत्र ३० शके १९४० भाग एक - अ 
२ ) पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष, नगर परिषद , वैजापूर यांचा 

दिनांक ११/५/ २०१८ रोजीचा अहवाल 
३ ) नगरविकास विभाग , महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण 

२०१६/प्र.क्र . ४६६/नवि- २० दिनांक २१ / १२ / २०१६ 
४ ) महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायती व औद्योगिक नगर 

अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- क ( ४ ) 
५ ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि पंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची 

अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पध्दत ) नियम , २०१० 
६ ) मा . राज्य निवडणुक आयोग, महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . एमएनसी 

११०१/सिआर ३२, दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ 


क्र . २०१८ / नपाप्र / कावि ३८ ज्याअर्थी नगरपरिषद , वैजापूर सार्वत्रिक 
निवडणूक २०१८ नंतर संदर्भ क्र .०१ अन्वये निवडून आलेल्या अध्यक्ष व 
सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली आहेत व 
पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपरिषद , वैजापूर यांनी उक्त वाचा 
३ नुसार कार्यवाही करून दिनांक ११ / ०५ / २०१८ रोजी आयोजित करण्यात 
आलेल्या विशेष सभेत उपाध्यक्ष निवडीचा व नामनिर्देशित सदस्यांच्या 
नियुक्त्याबाबत सभेचा इतिवृत्तांत सादर केला आहे . 

त्याअर्थी मी उदय चौधरी , जिल्हाधिकारी औरंगाबाद उक्त वाचा 
क्र . ४,५ व ६ नुसार प्राप्त अधिकारामध्ये असे जाहिर करतो की , नगरपरिषद 
वैजापूर येथे दिनांक ११/ ५/ २०१८ रोजी आयोजित विशेष सभेत खालील 
प्रमाणे दर्शविल्यानुसार नगरपरिषदेच्या नावासमोरील उमेदवार , उपाध्यक्ष 
म्हणुन निवडून आले आहेत तसेच नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्यात 
आले आहेत . 


अ .क्र . 


नगरपरिषदेचे नांव 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नाव 


। 


नियुक्त नामनिर्देशित सदस्यांचे नांव 


वैजापूर 


साबेरखान अमजदखान 


१ ) श्री . राजपूत राजुसिंग कल्याणसिंग 


२ ) श्री .वाणी सचिन रंगनाथ 


औरंगाबाद, २५ मे २०१८ 


उदय चौधरी, 
जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद . 


९५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ७ -१३, २०१८ : ज्येष्ठ १७- २३, शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


बुधवार दिनांक ६ जून २०१८ : ज्येष्ठ १६ , शके १९४० 


१८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक - जा . क्र . २०१८ /जिबी/ डेस्क -१/ एमयुएन / कावि -१२ .- महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम 
५१ - १अ व कलम ३४१ ब- १ , ३४१ - ब -२ मधील प्राप्त अधिकारानुसार 


मी ,जिल्हाधिकारी बीड या प्रगटनाव्दारे असे जाहीर करतो की , बीड 
जिल्हयातील आष्टी,पाटोदा व वडवणी नगरपंचायतींच्या दिनांक २५ .०५.२०१८ 
रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील विवरणपत्रात दर्शविलेले 
निर्वाचीत सदस्य हे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या नगरपंचायतीचे दुसऱ्या 
अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणुन रितसर निवडून 
आलेले आहेत . 


अ . क्र . नगरपंचायतीचे निवडून आलेल्या अध्यक्षांची जागा जर राखीव असेल | निवडूण आलेल्या उपाध्यक्षांचे 
नाव अध्यक्षाचे नाव तर कोणासाठी ) 

नाव 

४ 
आष्टी | श्रीमती संगिता गोरखनाथ विटकर | नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) | सौ.पंखाबाई लक्ष्मण रेडेकर 
पाटोदा नारायणकर अनिता संदिप अनुसूचित जाती ( महिला ) 

सय्यद जरीना स . अब्दुला 
वडवणी मुंडे मंगल राजाभाऊ 

खुला प्रवर्ग ( महिला ) 

पवार कमल राजेभाऊ 


ठिकाण :- बीड 
तारीख :- ०४ / ०६ / २०१८ 


जिल्हाधिकारी,बीड . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


